ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत 
निरीक्षणालय शाखेतील अधीक्षक अभियंता, गट-अ 
(राजपत्रित पदाची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची 
तदर्थ तात्पुरती (२०५७018) ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र. २२६/ ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२०. 


वाचा: १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही- १०७६/बारा, दि. २१/०६/१९८२. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही- २०११/प्र.क्र. २८४/१२, दि. २१/१०/२०११. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. संकिर्ण- २०१४/प्र.क्र. ५८८/ऊर्जा-२, 
दि. २६/०२/२०१५. 
४) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता- २०१५/प्र.क्र.३४/आस्थापना-१, 
दि. २८/०४/२०१५. 
५) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. मुविनि- २०१६/प्र.क्र. ५८/ऊर्जा-५, 
दि. ३०/०३/२०१६ व दि. ३०/०४/२०१६. 
६) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ईएसटी- २०१६/प्र.क्र. ३०/प्रशासन-१, 
दि. ३०/०३/२०१६. 


प्रस्तावना: 

विद्युत अधिनियम, २००३ व त्याअनुषंगाने बनविण्यात आलेले नियम व विनियम सक्षमपणे राबविण्याकरिता 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या विद्युत निरीक्षणालय शाखेचे 
प्रशासकीय कामकाज संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाळी आणण्यात आले 
आहे. सदर झासन निर्णयानुसार विद्युत निरीक्षणालय शाखा ऊर्जा विभागाकडे हस्तांतरीत झाल्यामुळे दोन्ही 
विभागातील कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी यांनी सादर केलेल्या विकल्पानुसार त्यांचे समावेशन करण्यास उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भ क्र. ५ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. 

अधीक्षक अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातील अभियंत्यांची दिनांक ०१/०१/२०१५ रोजीची अंतिम 
एकत्रित जेष्ठतासूची सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत संदर्भ क्र. ४ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. आता 
उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विद्युत निरीक्षणालय शाखा ऊर्जा विभागाकडे हस्तांतरीत झाल्यामुळे 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत शाखेतील व ऊर्जा विभागाच्या विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या सेवा इच्छुकतेच्या आधारे त्या त्या विभागामध्ये वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संवर्ग संख्येत 
झालेला बदल विचारात घेऊन विद्युत निरीक्षणालय शाखेअंतर्गत कार्यरत अधीक्षक अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) 
संवर्गाची स्वतंत्ररित्या तदर्थ तात्पुरती (Provisional) जेष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र. २२६/ ऊर्जा-५ 


परिपत्रक : 


ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालय ARITA कार्यरत असलेल्या अधीक्षक अभियंता, 
गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील अभियंत्यांची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची तदर्थ तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबत 
जोडलेल्या "परिशिष्ट- अ" नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. मुख्य विद्युत निरीक्षक यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील 
सर्व अभियंत्यांना तदर्थ जेष्ठता सूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


३. तसेच सदर जेष्ठता सूचीतील ज्या अभियंत्याची जन्म तारीख, जात प्रवर्ग इत्यादी नोंदी उपलब्ध नाहीत 
तसेच या जेष्ठता सूचीमध्ये काही चुका, त्रुटी, उणीवा असल्यास संबंधितांना हे परिपत्रक निर्गमित केल्याच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत जन्म दाखल्याची प्रत, जात प्रमाणपत्राची प्रत, सेवा पुस्तकातील नोंदीच्या प्रती 
इत्यादी च्या साक्षांकीत प्रतीच्या पुराव्यासह मुख्य विद्युत निरीक्षक यांच्या मार्फत शासनास लेखी कळवावे. 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००११८११४२५६४७१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Uddhav Dattatraya Walunj 
Uddh 1 C=IN, ० f Maharashtra, ou=lE and L(Energy) 
lav ai 
54. cab4406ccOeafdac5 1 ee7f7 16de23ff575342e86fcb658bbfd 
2de90eba24, 
840efe87b5e7873901873f03909ccc9d960fc23d4e52ce8 
a a raya a 1 NJ 92b102ca0cdd9e7, cn=Uddh fatraya Walunj 
Di 2020.01.18 11:45:22 +05'30' 
(उ. द. वाळुंज) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१ मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुबई- ४०० ०७१. 

२) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर. 

3) सर्व संबंधित अधीक्षक अभियंता यांना मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, 
प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पूर्व, मुबई- Yoo ०७१ यांच्यामार्फत अग्रेषित. (संबंधित 
अधीक्षक अभियंता यांच्याकडून कृपया पोच प्राप्त करावी.) 

४) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

4) उप सचिव (ऊर्जा-५) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

६) कार्यासन (ऊर्जा-५) (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र. २२६/ ऊर्जा-५ 


परिशिष्ट 


शासन परिपत्रक ज्येष्ठता: २०१८/प्र.क्र. २२६/ऊर्जा-५, दिनांक १८ जानेवारी, २०२० चे सहपत्र 
विद्युत निरीक्षणालयामधील अधिक्षक अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी. 


अ.क्र. | एकत्रित | ज्येष्ठता | नांव (सर्वश्री) जात  । जन्मतारीख नियुक्‍ती दिनांक | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अभिप्राय 
यादी । क्रमांक प्रवर्ग मार्ग ज्येष्ठता मानीव । दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठता दिनांक 
क्रमांक 
ea ? 3 ह yg 6 ७ Z ९ aa Poe || q 92 
१, २ १ डी. जे. खोंडे अ. जा. | ११/०८/१९६८ २२/०२/२०११ । सरळसेवेने | २२/०२/२०११ ३१/०८/२०२६ बी. ई (वि) 
२. ३ २ सु. रा. बागडे अ. जा. | ०८/०७/१९६१ ०४/०८/२०११ । पदोन्नतीने | ०४/०८/२०११ ३१/०५/२०१९ बी. ई (वि) सेवानिवृत्त 
३. ३ सु. रा. नलावडे वि. जा. | १२/११/१९६२ १८/०५/२०१६ =| पदौन्नतीने ३०/११/२०२० बी. ई (वि) 
छु. छु वि. व. नागदेव खुला | ०६/०७/१९६२ १८/०५/२०१६ । पदोन्नतीने ३१/०७/२०२० बी. इ (वि) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


